नॅशनल स्पॉट एकस्वेंज लिमिटेड (एन.एस.ई.एल.) 
आर्थिक घोटाळा प्रकरणी महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या 
(वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधांचे संरक्षण 
(एम.पी.आय.डी.) अधिनियम १९९९ चे कलम ५ अन्वये 
सक्षम प्राधिका-याच्या नेमणूकीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमपीआय-२०१४/प्र.क्र. ५४१/पोल -११ 
गृह विभाग, दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
तारीख: ४ जुले, २०१५. 
वाचा : शासन निर्णय क्रमांक : एमपीआय-२०१४/प्र.क्र. ५४१/पोल -११ दिनांक १७.०४.२०१४. 


प्रस्तावना : 

आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई यांच्याकडील नॅशनल स्पॉट एकस्वेंज लिमिटेड या कंपनीविरुध्द 
गुन्हा रजि. नं. ८९/२०१३ भादंविसं कलम ४०९,४६५,४६७,४६८,४७१,४७४,४७७ (SH), १२० (ब) सह 
महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम १९९९ चे कलम ३ व ४ 
अन्वये गुन्हा दाखल आहे. या गुन्हयातील आरोपिंची मालमत्ता संरक्षीत करण्यासाठी व पुढील 
चौकशीसाठी तसेच महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम १९९९ 
या कायद्यामधील कलम ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करण्यासाठी वरील संदर्भान्वये उपजिल्हाधिकारी 
(भूसंपादन) जिल्हा मुंबई शाहर यांची यापूर्वी नेमणूक करण्यात आलेली आहे. 

सदर गुन्हयाची व्याप्ती, गुंतवणूकदारांची फसवणूक झालेली रक्‍कम तसेच गुंतवणूकदारांना 
त्यांचे पैसे त्वरीत परत करण्याच्या उद्देशाने या प्रकरणी अतिरिक्‍त जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर जिल्हा 
यांना अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी नेमणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय: 

नॅशनल स्पॉट एकस्वेंज लिमिटेड या कंपनीविरुध्द दाखल आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई गुन्हा 
रजि. नंबर ८९/२०१३ या गुन्हयामध्ये महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधांचे संरक्षण 
अधिनियम, १९९९ चे कलम ५ अन्वये जप्ती आणलेल्या सदर वित्तीय संस्थेच्या मालमत्तेवर नियंत्रण 
ठेवण्याकरीता तसेच या अधिनियमाची सर्व प्रयोजने पार पाडण्याकरीता अतिरिक्‍त जिल्हाधिकारी, 
मुंबई हहर यांची एक खास बाब म्हणून अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 

उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) मुंबई शहर हे अतिरिक्‍त जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांच्या 
आदेशान्वये त्यांना सदर प्रकरणाच्या अनुषंगाने आवश्‍यक ते सहाय्य करतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमपीआय-२०१४/प्र.क्र. ५४१/पोळल -११ 


सदरचा शासन निर्णय हा फक्त एनएसईएल या प्रकरणाबाबतच ग्राहय धरण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०८१०१७१३४६६२३२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


S Digitally signed by Suresh 
S U res h Mahadeo Khade 
DN: CN = Suresh Mahadeo 
Khade, C = IN, S = Maharashtra, 


M a h ad ९0 O = Government Of Maharashtra, 


OU = Deputy Secretary 


Date: 2015.08.10 17:27:51 
Khade ot 


(सुरेश खाडे) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


(१ पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
(२) विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, नवी मुंबई. 
(३) पोलीस आयुक्त, मुंबई. 

(४ जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा. 
(५) 

(६) 

(७) 


उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मुंबई शहर, मुंबई. 
वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक, आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई. 
निवडनस्ती, पोल ११. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


